अनधिकृतपणे गैरहजर राहणाऱ्या शासकीय 
कर्मचाऱ्यांविरूध्द कार्यवाही करण्याबाबत. 
नियोजन विभाग ge) व विभागाच्या अधिनस्त 
कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी यांच्या रजेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन, 
नियोजन विभाग, 
शासन परिपत्रक क्र.निविआ -४०२२/प्र.क्र.२२९/का-१४२१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २९ ऑगस्ट, २०२२. 
वाचा :- शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्रमांक : अरजा-२०१६/प्र.क्र.८४/सेवा-६, दिनांक १०.१०.२०१७. 
परिपत्रक : 


उपरोक्त दिनांक १०.१०.२०१७ च्या शासन परिपत्रकान्वये अनधिकृतपणे गैरहजर राहणाऱ्या 
शासकीय कर्मचाऱ्यांविरूध्द कार्यवाही करण्याबाबतच्या सविस्तर सूचना तसेच कार्यपध्दती वित्त विभागाने 
विहित केली आहे. 
०२. नियोजन विभागातील (खुद्द) अधिकारी/कर्मचारी यांच्या रजेबाबत असे निदर्शनास आले आहे की, 
अधिकारी/कर्मचारी हे अल्पकालावधीची रजा मंजूर करुन अथवा रजा मंजूर न करताच दिर्घकालीन 
रजेवर जातात. सदर रजेबाबत ते त्यांच्या संबंधित पर्यवेक्षीय अधिकाऱ्यांस / कार्यासन-१४२१ (आस्थापना) 
यांना लेखी अथवा दूरध्वनीद्वारे अवगतही करत नाहीत. तसेच, बहुतांशवेळा असे निदर्शनास आले आहे 
की, अधिकारी/कर्मचारी यांच्या र॒जा खाती रजा शिल्लक नसल्याने त्यांची असाधारण रजा होते. सदर 
रजेची वसूली त्यांना देय होणाऱ्या पुढील महिन्यांच्या वेतनातून करण्यात येते. 

परंतु जे अधिकारी/कर्मचारी हे राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचे (NPS) सदस्य आहेत, त्यांच्या 
राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेच्या खात्यावर (NPS) १० टक्के रक्‍कम संबंधितांच्या वेतनातून व १४ टक्के 
रक्‍कम शासनाच्या वतीने जमा करण्यात येते. राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचे (NPS) सदस्य असलेले 
अधिकारी/कर्मचारी हे पूर्वमंजूरीशिवाय दिर्घकालीन असाधारण रजेवर गेल्यामुळे त्यांच्या वेतनाची वसूली 
करताना राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेच्या खात्यावर (NPS) जमा होणाऱ्या १० टक्के व १४ टक्के निवृत्ती 
वेतन अंशदानाच्या रकमेची वसूली करता येत नाही. राष्ट्रीय निवृत्ती वेतन योजनेचे सदस्य असलेल्या व 
रजा खाती रजा शिल्लक नसलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांचे वेतन प्रदान करताना त्यांची राष्ट्रीय निवृत्ती 
वेतन योजनेच्या खात्यावर (NPS) १० टक्के व १४ टक्के रक्कम त्याच्या वेतनातून कपात झाल्यानंतर व 
ती संबंधितांच्या निवृत्तीवेतन योजनेच्याखाती जमा केल्यानंतर ती रक्‍कम परत घेता येत नाही अगर 
तत्संबंधी वसूली करण्याची तरतूदही नसल्याने अशा प्रकारे निवृत्ती वेतन प्रणालीद्वारे उपरोक्त रक्‍कम 
संबंधितांच्या खाती जमा करणे ही एक वित्तीय अनियमितता ठरते. 


अशीच परिस्थिती थोड्याफार फरकाने नियोजन विभागाच्या अधिनस्त कार्यालयातही असू 
शकते. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः निविआ -४०२२/प्र.क्र.२२९/का-१४२१ 


०३. सबब, नियोजन विभाग ge) मधील अधिकारी/कर्मचारी यांना सूचित करण्यात येते की, 
दिर्घकालीन रजेवर जाण्यापूर्वी रजा खाती पुरेशी रजा उपलब्ध आहे याची खात्री करुनच रजा मंजूर करुन 
घेणे आवश्यक AS. FRA रजा शिल्लक नसून रजेवर गेल्यास, वेतन प्रदान न झाल्यास तद्‌संबंधी सर्वस्वी 
जबाबदारी ही संबंधित अधिकारी/कर्मचारी यांची असेल. अज्ञाच प्रकारे नियोजन विभागाच्या अधिनस्त 
क्षेत्रिय कार्यालय प्रमुखांनीही खात्री करून घेणे आवश्यक राहील. 
०४. याशिवाय वारंवार गैरहजर राहणे / अनधिकृतपणे गैरहजर राहणे या प्रवृत्तीला आळा बसावा 
म्हणून शासन परिपत्रक,वित्त विभाग क्रमांक : अरजा-२०१६/प्र.क्र.८४/सेवा-६, दिनांक १०.१०.२०१७ 
मधील तरतुदींचे कटाक्षाने पालन करण्यात यावे, सदर परित्रकाची प्रत सोबत जोडली आहे. 

तसेच, सदर शासन परिपत्रकातील परि.३ मध्ये विहित केलेल्या नमुन्यात नियोजन विभाग (खुद्द) 
व क्षेत्रिय कार्यालयातील ६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी अनुपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा 
(अध्ययन रजा, प्रसूती रजा, वित्त विभागाच्या दिनांक २१.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे दिव्यांग मुल 
असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू केलेली बालसंगोपन रजा, क्षयरोग, कर्करोग इ. कारणास्तव रजेवर 
असलेले कर्मचारी वगळून) प्रत्येक वर्षाच्या जानेवारी जुले महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात आढावा 
घेऊन अहवाल झासनास सादर करावा. 

नियोजन विभाग (खुद्द) व संबंधित क्षेत्रिय कार्यालयांनी दिनांक जून, २०२२ अखेरचा उपरोक्त 
अहवाल दिनांक ३०.०९.२०२२ पर्यंत सादर करावा. तसेच सदर सहामाही अहवाल नियमितपणे प्रत्येक 
वर्षाच्या दिनांक ३१ जानेवारी व ३१ जुलै रोजी नियोजन विभागामार्फत वित्त विभागास सादर करण्यात 
येणे शक्‍य व्हावे, यासाठी प्रत्येक वर्षाच्या दिनांक १५ जानेवारी व १५ जुलै रोजी दर सहा महिने 
नियमितपणे सादर करण्यात येईल याची दक्षता घ्यावी. 
०५. सदर परिपत्रक विभागातील / क्षेत्रिय कार्यालयातील सर्व अधिकारी / कर्मचाऱ्यांच्या निदर्शनास 
आणावे. 
OG. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०२२०८२९१६११०८५२१६ असा आहे. हा SAAT 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, — 
M | LIN D RAG H UNATH Papa es ae by MILIND RAGHUNATH 


DN: CN = MILIND RAGHUNATH KULKARNI, C = 
KU LKARNI IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, OU = PLANNING DEPARTMENT 


(मिलिंद कुळकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. आयुक्त, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, महाराष्ट्र, नागपूर. 
२. आयुक्त, मानव विकास आयुक्तालय, अदालत रोड, औरंगाबाद. 
३. सदस्य सचिव, विदर्भ विकास मंडळ, नागपूर/ मराठवाडा विकास मंडळ, औरंगाबाद/उर्वरित 
महाराष्ट्र विकास मंडळ, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः निविआ -४०२२/प्र.क्र.२२९/का-१४२१ 


४. संचालक, अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय, वांद्रे (पूर्व), मुंबई. 

५. उपायुक्‍त (नियोजन/विशेष कार्य अधिकारी, विभागीय आयुक्‍त कार्यालये (सर्व). 

६. जिल्हा नियोजन अधिकारी (सवी. 

७. संचालक, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजन केंद्र नागपूर, व्हीएनआयटी परिसर, साऊथ अंबाझरी 
रोड, नागपूर-४४००११. 

८. सह सचिव/ उप सचिव (सर्व), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

९. अवर सचिव (सवी, नियाजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.सह संचालक (गणना व पतपध्दती), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

११.सह संचालक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१२.कार्यकारी अध्यक्ष, राज्य नियोजन मंडळ,मुंबई यांचे विशोष कर्य अधिकारी, मुंबई. 

१३.अप्पर मुख्य सचिव (रोहयो) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५.कक्ष अधिकारी व संशोधन अधिकारी (सर्व), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१६.संग्रहार्थ, कार्यासन -१४२१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


अनधिकृतपणे गैरहजर राहणाऱ्या शासकीय 
कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कार्यवाही करण्याबाबतच्या सूचना. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः अरजा-२०१६/प्र.क्र. ८४/सेवा-६ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 
दिनांक : १० ऑक्टोबर, २०१७ 


वाचा :- 
१ area Prot, वित्त विभाग क्रमांक : सेनिवे १००१/१३०/सेवा-४, दिनांक २ जून, २००३ 
२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग HAHA २४०५/प्र.क्र.८/सेवा-८, दिनांक १५ सप्टेंबर,२००५ 


प्रस्तावना :- 
वित्त विभागाकडे कर्मचाऱ्यांच्या अनधिकृत, दीर्घकाळ अनुपस्थितीचा कालावधी नियमित 


करण्यासंदर्भात प्राप्त होणाऱ्या प्रकरणांत पुढील बाबी प्रामुख्याने निदर्शनास आल्या आहेत : - 

१) काही झ्ञासकीय कर्मचारी वारंवार, विनापरवानगी तसेच दीर्घकाळ (रजा खाती रजा शिल्लक 
असून/रजा शिल्लक नसून ) अनुपस्थित असतात. 

२) कार्यालयाकडून बराच काळ प्रतीक्षा करुन कर्तव्यार्थ उपस्थित राहण्याबाबत नोटीस 
BIRT बजावली जाते. 

3) अशा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कार्यवाही करण्याबाबत महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा ) नियम, १९८१ 
नुसार व महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम, १९८२ नुसार तसेच वेळोवेळी निर्गमित 
केलेल्या शासन निर्णय/परिपत्रकान्वये वेगवेगळया तरतुदी केलेल्या असल्या तरीही 
त्याप्रमाणे कार्यवाही केली जात नाही. 

४) अनुपस्थितीच्या कारणासाठी सुरु केलेली शिस्तभंगविषयक कार्यवाही दीर्घकाळ प्रलंबित 
ठेवण्यात येते. 

५) दोषारोपाच्या मानाने अगदी किरकोळ शिक्षा दिली जाते. 

६) वैद्यकीय प्रमाणपत्र सादर करुन दीर्घकाळ अनुपस्थित असताना त्यांना वैद्यकीय मंडळासमोर 
हजर राहण्याबाबत कळविले जात नाही. 

७ बऱ्याचदा दीर्घकाळ अनुपस्थित असलेला कर्मचारी रुजू होण्यास आला असता, त्याला रुजू 


करुन घेतले जात नाही/वैद्यकीय मंडळासमोर हजर राहण्याबाबत कळविले जात नाही. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अरजा-२०१६/प्र.क्र. ८४/सेवा-६ 


८) सतत ५ वर्षांपेक्षा अधिक अनुपस्थिती असल्यास महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम,१९८१ 


च्या नियम १६ नुसार अपवादात्मक परिस्थितीत सदर अनुपस्थितीचा कालावधी शासन 
मान्यतेने म्हणजेच वित्त विभागामार्फत वित्त विभागाचे मंत्री यांच्या मान्यतेने नियमित करता 
येतो. तथापि, क्षेत्रिय स्तरावरील काही कार्यालये/ प्रशासकीय विभाग त्यांच्या स्तरावर सतत 
५ वर्षापेक्षा अधिक कालावधीकरीता अनुपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यांची रजा नियमित 
करतात. अक्का प्रकरणात महालेखापालांचे आक्षेप येतात. 

प्रशासकीय विभागांकडून सतत ५ वर्षांपेक्षा अधिक अनुपस्थिती नियमित करण्याचे प्रस्ताव 
वित्त विभागास सादर करताना संबंधित कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित राहावा यासाठी 
कार्यालयाने केलेली कार्यवाही/प्रयत्न व कोणत्या अपवादात्मक परिस्थितीमुळे अनुपस्थिती 


ही असाधारण रजा म्हणून नियमित करावयाची आहे याचा उल्लेख नसतो. 


qo) अज्ञा अनुपस्थितीच्या काळावधीबाबत नियमाप्रमाणे कोणतीही कार्यवाही न करता / निर्णय 


2. 


Be 


कार्यालयात अनुपस्थित राहणाऱ्या शासकीय कर्मचाऱ्यांविरुद्ध करावयाच्या कार्यवाहीबाबत 


न घेता प्रकरण प्रलंबित ठेवल्याने संबंधित कर्मचाऱ्याचे निवृत्तीवेतनादी लाभ निश्चित करता 
येत नाहीत. संबंधित कर्मचारी निवृत्तीवेतनादी लाभ न मिळाल्याने न्यायाधिकरण/ न्यायालय 
/ लोक आयुक्त यांच्याकडे दाद मागतात. त्यामुळे उद्भवणाऱ्या पुढील प्रक्रीयेमध्ये विनाकारण 


कालापव्यय होतो. 


वारंवार, दीर्घकाळ अनुपस्थितीमुळे कार्यालयीन शिस्तीवर, कामकाजावर, प्रतिकूल 


परिणाम होतो. oa कर्मचाऱ्यांवर कार्यवाही न केल्यामुळे अन्य कर्मचाऱ्यांमध्ये चुकीचा Wear 
जातो. भा.सर्वोच्च न्यायाळयाने सिव्हील अपील क्र. ११४१/२०१४ (चेन्नई मेट्रोपॉलिटन वॉटर 
सप्लायर्स बोर्ड व इतर विरुध्द टी.टी. मुरलीबाबु) मध्ये अनधिकृत दीर्घकाळ गैरहजेरी संदर्भात 
दिलेल्या न्यायनिवाडयामध्ये अनधिकृत गैरहजेरी म्हणजे बेशिस्त वर्तणूक आहे व अज्ञा बेशिस्त 
वर्तणुकीमुळे संस्थेचे नुकसान होते अशा कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कारवाई करणे आवश्‍यक ठरते असे मत 


व्यक्‍त केळे आहे. 


उपरोक्त वस्तुस्थिती विचारात घेता वारंवार, विनापरवानगी व दीर्घकाळाकरीता 


एकत्रित सूचना देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अरजा-२०१६/प्र.क्र. ८४/सेवा-६ 


शासन परिपत्रक 
वारंवार, विनापरवानगी तसेच दीर्घकाळ अनुपस्थित राहणाऱ्या शासकीय 
कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कार्यवाही करण्यासाठी प्रचलित नियम/ शासन निर्णय/परिपत्रकातील 
सध्या अस्तित्वात असलेल्या तरतुदी पुढीलप्रमाणे थोडक्यात उद्धृत करण्यात येत आहेत. 
अशा प्रकारच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्ध कार्यवाही करताना या तरतूदी काटेकोरपणे विचारात 


घ्याव्यात :- 


(१ महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ चा नियम १६ 
एखादया प्रकरणातील अपवादात्मक परिस्थिती विचारात घेऊन शासनाने 
अन्यथा निर्णय दिला असल्याखेरीज कोणत्याही शासकीय कर्मचाऱ्याला सतत पाच 
वर्षाहून अधिक कालावधीकरीता कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर केली जाणार नाही. 
(अशी प्रकरणे वित्त विभागाकडे पाठविणे आवड्यक आहे.) 


(२) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ चा नियम ४८(१) 


— 


रजा मंजूर करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याने रजा वाढवून दिली असल्याखेरीज जो 
शासकीय कर्मचारी रजा संपल्यानंतर अनुपस्थित राहील त्यास, अशा अनुपस्थितीच्या 
कालावधीसाठी रजा वेतन मिळण्याचा हक्क असणार नाही आणि तो कालावधी हा देय 
असेल तेवढी अर्धवेतनी रजा आहे असे समजून त्याच्या रजा खाती खर्ची घालण्यात येईल 
आणि sam देय रजेपेक्षा अधिक असलेला कालावधी असाधारण रजा असल्याचे 
समजण्यात येईल. 
(३) महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम १९८१ चा नियम ४८(२) 
रजा संपल्यानंतर बुद्धीपुरस्सर कामावर अनुपस्थित राहणारा शासकीय कर्मचारी 
शिस्तभंग कारवाईस पात्र ठरेल. 
(४) महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ चा नियम ४७(१)(ए) 
अनधिकृत अनुपस्थितीच्या कारणास्तव सेवेत खंड पडल्यामुळे कर्मचारी मागील 
सेवेवरील हक्क गमावतो. 
(५) शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक २ जून, २००३ 
कर्मचाऱ्याची रजेशिवायची अनुपस्थिती असमर्थनीय असल्यास san शासकीय 
कर्मचाऱ्याविरुद्ध शिस्तभंगाची कार्यवाही सुरु करण्यात यावी. तसेच, रजेशिवाय 
अनुपस्थित राहिल्याबद्दल संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध वेळीच शिस्तभंगाची कार्यवाही न 
केलेल्या सक्षम प्राधिकाऱ्यावर या संबंधातील जबाबदारी निश्चित करण्यात यादी. 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अरजा-२०१६/प्र.क्र. ८४/सेवा-६ 


(६) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, दिनांक १५ सप्टेंबर, २००५ 

जे श्ञासकीय कर्मचारी कारणाशिवाय किंवा अल्प कालातंराने वैद्यकीय प्रमाणपत्र 
सादर करून कार्यालयात अनुपस्थित असतील/ राहतील त्यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा 
(रजा) नियम १९८१ मधील नियम ३२, नियम ४० आणि नियम ४१ नुसार वैद्यकीय 
मंडळासमोर तातडीने उपस्थित राहण्यास सांगण्यात यावे. वैद्यकीय मंडळाने सेवेत रूजू 
होण्यास पात्र असल्याबाबतचे प्रमाणपत्र दिल्यानंतरही जर संबधित कर्मचारी सेवेत रूजू 
होत नसेल किंवा संबंधित कर्मचारी वैद्यकीय मंडळासमोर उपस्थित रहात नसेल तर 
संबंधित कर्मचाऱ्याच्या विरूद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ 
अंतर्गत शिस्तभंगाची कार्यवाही करावी आणि तशी कार्यवाही विहीत कालावधीत न 
करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्यावर या संबंधातील जबाबदारी निश्चित करावी. 


रजेशिवाय अनुपस्थित असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसंदर्भात महाराष्ट्र नागरी सेवा (रजा) नियम 
१९८१ मधील संबंधित तरतूदींचे योग्य प्रकारे अनुपालन केले जाईल याबाबत दक्षता घेण्यात यावी 
व रजेशिवायच्या अनुपस्थितीबाबत संबंधितांविरूद्ध महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, 
१९७९ च्या तरतुदीनुसार शिस्तभंगाची कार्यवाही करण्यात यावी व ती विभागीय चौकशी नियम 
पुस्तिका १९९१ मधील प्रकरण-३ मधील परिच्छेद ३.१९(१) मध्ये नमूद केलेल्या विहीत कालावधीत 
पुर्ण करावी. त्यासाठी शक्‍यतोवर farmed अधिकाऱ्यांची चौकशी अधिकारी व सादरकर्ता 
अधिकारी म्हणून नियुक्‍ती करून अशा प्रकारची चौकशीची प्रकरणे त्वरीत निकाली काढण्याची 
दक्षता घेण्यात यावी. 
२. कर्मचाऱ्याच्या खात्यात रजा Bree नसताना /रजा शिल्लक असताना वारंवार, दीर्घकाळ 
अनुपस्थित असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या अनुपस्थितीची तातडीने दखल घेण्यात यावी. संबंधित 
कर्मचाऱ्याचा पूर्वोतिहास/सवयी, त्याचा सेवाविषयक अभिलेख, त्याने नोटीशीला दिलेला 
प्रतिसाद, त्याच्या निवेदनातील अनुपस्थितीची कारणे याचा वस्तुनिष्ठपणे विचार करुन 
यासंदर्भात परिच्छेद क्र. १ मध्ये नमूद केलेल्या परिपत्रक/ निर्णयातील तरतुदी विचारात घेऊन 
कार्यवाही करण्याबाबत सक्षम प्राधिकाऱ्याने अधिक विलंब न लावता उचित निर्णय घेतला पाहिजे. 
आवश्यक त्या प्रकरणात वेळीच रितसर शिस्तभंगाची कारवाई सुरु करावी जेणेकरुन कर्मचाऱ्यास 
दीर्घ कालावधीसाठी अनुपस्थित राहण्याची संधी मिळणार नाही. असा कर्मचारी कार्यालयात 
हजर झाल्यास त्याला रुजू करुन घ्यावे. शिस्तभंगाच्या कार्यवाहीमध्ये कर्मचारी सहकार्य करीत 
नसेल तर, अशा प्रकरणी चौकशीची रितसर कार्यवाही एकतर्फी पूर्ण करावी. दोषारोप सिद्धतेच्या 


अनुषंगाने महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मध्ये विहित केलेली शिक्षा नमूद 
पृष्ठ ७ पैको ४ 


ज्ञासन परिपत्रक क्रमांकः अरजा-२०१६/प्र.क्र. ८४/सेवा-६ 


करुन सर्वप्रथम शिक्षेचे आदेश काढावेत व त्यानंतरच सदर अनुपस्थितीच्या कालावधीबाबत 
स्वतंत्र निर्णय घेण्यात यावा. आजारपणाचे कारण/ प्रमाणपत्र देऊन अनुपस्थित राहणाऱ्या 
कर्मचाऱ्यांबाबतही आजारपणाचे कारण / प्रमाणपत्र काळजीपूर्वक विचारात घेऊन नियमातील 
यासंबंधीच्या तरतुदीप्रमाणे सक्षम प्राधिकाऱ्याने उचित कार्यवाही करावी. 

सदरचे अधिकार परिस्थिती व प्रकरणपरत्वे काळजीपूर्वक वापरावेत. 


३. प्रशासकीय विभागांनी तसेच क्षेत्रिय कार्यालयाने त्यांच्या अधिपत्याखालील विभागातील / 
कार्यालयातील ६ महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी अनुपस्थित असलेल्या कर्मचाऱ्यांचा 
(अध्ययन रजा, प्रसूती रजा, वित्त विभागाच्या दिनांक २१.०९.२०१६ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे 
दिव्यांग मुल असलेल्या कर्मचाऱ्यांना लागू केलेली बालसंगोपन रजा, क्षयरोग, कर्करोग इ. 
कारणास्तव रजेवर असलेले कर्मचारी वगळून) प्रत्येक वर्षाच्या जानेवारी व जुले महिन्याच्या 
पहिल्या आठवडयात आढावा घ्यावा. क्षेत्रिय कार्यालयाकडून या सहामाही आढाव्याचा अहवाल 
घेण्याची जबाबदारी मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागाची राहील. अहवालाचा तपशील पुढील नमूद 
विवरणपत्रात भरुन प्रत्येक वर्षाच्या ३१ जानेवारी व ३१ जुलै रोजी (विभाग/ क्षेत्रिय 
कार्यालयनिहाय) वित्त विभागास सादर करावा. 


कर्मचाऱ्याचे पदनाम केव्हापासून त्याच्या शिस्तभंगाची प्रकरणपरत्वे शिस्तभंगाची रजा समर्थनीय 


नाव/ अनुपस्थित विरुद्ध कार्यवाही केली वैद्यकीय कार्यवाही नसल्यास व रकाना 
कार्यालयाचे आहे केलेली का, असल्यास मंडळासमोर केली क्र६ व ७ प्रमाणे 
नाव कार्यवाही सद्य:स्थिती हजर केळे नसल्यास/ कार्यवाही केली 
ae का, वैद्यकीय नसल्यास त्याबाबत 
नसल्यास मंडळासमोर संबंधितावर 

कारणे हजर केले जबाबदारी निश्चित 
नसल्यास केली का, नसल्यास 

कारणे कारणे 

१. 2. ३. ४. 4, ६. 9. टी 


8. सदर परिपत्रक आपल्या विभागातील तसेच विभागाच्या नियंत्रणाखालील कार्यालयांच्या 


निदर्शनास आणावे. तसेच कार्यालयाच्या फळकावरही लावण्यात यावे. 


५. सदर शासन परिपत्रक सामान्य प्रशासन विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अरजा-२०१६/प्र.क्र. ८४/सेवा-६ 


Gis संदर ART परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या »=www.mahnharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आळे असून त्याचा सांकेतांक २०१७१०२६१६३२५५२५०५ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


nnath (33760 
ve Finance १८७१८१६. 


Bhalchandra 
Jagannath Gadekar ::: sess 
(भा. ज. गाडेकर) 
उप सचिव 


a 884d 304gsb07654501 2 


BEng leDH2 54086 
Gadehar 


१. राज्यपालांचे सचिव 

२. मुख्यमंत्र्यांचे सचिव 

३. विरोधी पक्षनेता, विधानसभा/विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 

४. सर्व मंत्री व राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव / सचिव, सर्व प्रशासकीय विभाग, मुंबई 

७. महाळलेखापाल-१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुंबई 

८. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, नागपूर 

९. महालेखापाल-१ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई 

१०.महालेखापाल-२ (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र, नागपूर 

११.महाळलेखापाल (वाणिज्य लेखा परिक्षा), मुंबई 

१२.प्रबंधक, मूळ न्याय शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

१३.प्रबंधक, अपील शाखा, उच्च न्यायालय, मुंबई. 

१४.सचविव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 

१५.सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 

१६.प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त यांचे कार्याळय,मुंबई. 

१७.राज्य मुख्य माहिती आयुक्‍त, राज्य माहिती आयोग, मुंबई. 

१८. आयुक्त, राज्य माहिती आयोग (सवी. 

१९.सचिव, राज्य निवडणूक आयोग, नवीन प्रशासकीय भवन, मंत्रालयासमोर, 
मुंबई 

२०.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 

२१.अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

२२.कुलगुरु, कृषी विद्यापीठ/बिगर कृषी विद्यापीठ 

२३.सर्व जिल्हा डाल्य चिकित्सक 

२४.निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२५.ग्रंथपाल, महाराष्ट्र विधान मंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः अरजा-२०१६/प्र.क्र. ८४/सेवा-६ 


२६.मुंबई fears आयुक्‍त, नवीन महाराष्ट्र सदन,कस्तुरबा गांधी मार्ग, 
नवी दिल्ली.११० ००१. 

२७.मंत्रालयाच्या निरनिराळया विभागाच्या अधीन असलेल्या सर्व विभागांचे व कार्यालयांचे 
प्रमुख. 

२८. सर्व विभागीय आयुक्त. 

२९.सर्व जिल्हाधिकारी. 

३०.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी. 

३१.सर्व जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी. 

३२.शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३३.तंत्र शिक्षण संचालक, महाराष्ट्र राज्य , मुंबई. 

३४.संचाळक, महानगरपालिका प्रशासन, मुंबई. 

३५.सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

३६.वित्त विभागातील सर्व कार्यासने. 

३७.निवडनस्ती ( सेवा-६). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


